अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, अमरावती या कार्यालयास -अधीक्षकर हे एक 
पद देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०१८/प्र.क्र.१९७/२०१८/आ.(प्रशि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०१८ 
वाचा:- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि. १५.१०.१९९२ 
२. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-१००२/३३५/२००२/आ.(प्रशि), 
दि . 0G.02,2003 
३. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-२०१५/प्र.क्र.१२/२०१५/आ(प्रशि), 
दि. ३०.१०.२०१५ 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि. ०२.०६.२०१५ 


प्रस्तावना:- 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गतच्या मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 
मंडळ, अमरावती हे मंडळ कार्यालय दि. १६.०६.२००८ पासून अन्वेषणाच्या कामाकरीता नव्याने कार्यान्वित 
करण्यात आले असून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर मंडळ कार्यालयाच्या मूळ कार्यप्रकारात व 
नावांत बदल करून अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती या नावाने बांधकाम 
कार्यप्रकारात रूपांतरीत करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयानुसार बांधकाम प्रकारातील 
मंडळ कार्यालयासाठी एकूण मंजूर आकृतीबंध २८ इतका असून त्यामध्ये अधीक्षक हे एक पद अंतर्भूत आहे. 
तसेच या कार्यालयातील -भूवैज्ञानिक आवेक्षकर हे एक पद दि. १६.०६.२००८ पासून भरण्यात न आल्याने 
तसेच या पदाची मंडळ कार्यालयास आवश्‍यकता नसल्याने सदर पद समर्पित करण्याची व बांधकाम 
कार्यप्रकारानुसार -अधीक्षक* हे एक पद उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती या कार्यालयास सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या -भूवैज्ञानिक आवेक्षक* या पदाऐवजी -अधीक्षकर हे एक पद उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वत: 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि. १५.१०.१९९२ मधील 
तरतुदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार हा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.१९७/२०१८/आ.(प्रशि) 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७२७१६२३३५५९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 


Sunil Gan GALAN Fesscesoerimen डात 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823 


G a n g a [| ka r oe 49e690564bc13f6, cn=Sunil Gangaram 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. मंत्री (खारजमीन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

) 

) 

) 

) 


avn A 


8 


c 


4 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा 
मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सवी 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४ महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (DTHRS) 
) 
) 
) 


Nn SF © 


ve 


१५) Ud कार्यकारी संचालक, महामंडळे 

१६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

qo) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) सर्व मुख्य अभियंता / सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

२० मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, अमरावती 

२१) उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

22) उप सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

23) आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती 

24) अधीक्षक अभियंता, ई- प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे (मंडळ कार्यालयांतर्गत झालेल्या बदलाची 
आवड्यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

२७ सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८) कार्यासन आस्थापना (प्रशिक्षण) संग्रहार्थ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


